राज्य वस्त्रोद्योग धोरण अंतर्गत स्व-अर्थसहाय्यीत 
वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.9७६/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१४ 
2) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रो्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१५/प्र.क्र.३६४/टेक्स-५, 
दिनांक १८/०४/२०१६ 
३) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१९/प्र.क्र.०१/टेक्स-५, 
दिनांक १६/०१/२०१९ 
४ वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
५) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१ /कोषा.प्रशा-५, 
दि. १० मे, २०१६ 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोच्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५, 
दि. ०४ डिसेंबर, २०१९ 
७ वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२/०४/२०२३ 
८) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग व विभाग, क्र. धोरण-२०२३/प्र.क्र.७६/टेक्स-५, 
दि.३१/०३/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

वरील संदर्भीय अ.क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत 
स्व- अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान देण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. सदर 
योजने अंतर्गत या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील वस्त्रोद्योग घटकांना भांडवळी अनुदान वितरीत 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना 
भांडवली अनुदान या योजने अंतर्गत सचिव (वस्रोद्योग), यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीच्या बैठकीत मंजूर 
करण्यात आलेल्या प्रकल्पांना सन २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध तरतूद रू.६०००.०० लाख मधून या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट” मधील विवरणपत्रानुसार एकूण रू.२०,४६,३३,०००/- (अक्षरी रुपये वीस कोटी 
सेहचाळीस लाख तेहतीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम मंजूर करुन वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. संदर्भ क्रमांक ६ येथील येथील शासन निर्णयान्वये गठीत दक्षता व नियंत्रण पथकाद्वारे ज्या प्रकल्पांची 
तपासणी झाली असून व ज्या प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे अशा प्रकरणात अंतिम निर्णय 
झाल्यावरच अनुदान वितरीत करण्यात येईल किंवा झालेल्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. 
तसेच ज्या प्रकल्पांची दक्षता व नियंत्रण पथका कडून वेळे अभावी अद्याप तपासणी झालेली नाही त्या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.9७६/टेक्स-५ 


प्रकल्पांची पुढील नजीकच्या काळात लवकरच तपासणी करण्यात येईल आणि त्या प्रकल्पात तपासणी अंती 

काही अनियमितता आढळून आल्यास या आदेशाद्वारे मंजूर अनुदान व्याजासह वसुल करण्यात येईल. 

२. सदरहू TANT घटकास वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम योजनेच्या दिशानिर्देशानुसार 

या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर R.T.G.S. द्वारे वितरीत करण्यात 

यावी. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली व्याज सवलतीची रक्कम संबंधित बँकेने या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा* मधील त्यांच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योग घटकाच्या खात्यात जमा करुन त्याबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 

३. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत करण्याकरीता 
श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन J gala विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. श्री. बा.पवार, उप सचिव 
(AIM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, (उप सचिव ४०००९) यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम 
अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन ती सोबतच्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या 
बँकांना वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 

४. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 

लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७७) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत स्व-अर्थसहाय्यीत वस्त्रोद्योग 

प्रकल्पांना भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५५६)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३- 

२०२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२३ या 

परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत 

आहे. 

६. तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०८/०२/२०२३ 

व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.२७/अर्थ-३, दिनांक १५/०३/२०२२ या 

परिपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत 

आहे. 

७. वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या 

परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र. १ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुद्द्यांची 

पुर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील माहीती खालील प्रमाणे 
आहे. 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दि.१७/४/२०१५ अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले 
असून सदर परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७७) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत -अर्थसहाय्यीत 
वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५५६)" या लेखाशिर्षाखाली 
सुधारीत अंदाज सन २०२३-२०२४ मध्ये या योजनेखाली रू. ६०००.०० लाख इतका निधी उपलब्ध आहे. 
त्यापैकी रू. ०.०० लक्ष निधी खर्च करण्यात आला आहे. या योजने खाली रु.६०००.०० लक्ष इतकी तरतुद 
शिल्लक आहे.त्यामधून एकूण रू. २०,४६,३३,०००/- (अक्षरी रुपये वीस कोटी सेहचाळीस लाख तेहतीस 
हजार फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत आहे. 

३) मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- होय 
पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.9६/टेक्स-५ 


४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त 
देयक प्रलंबित नाही 
५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यात आली आहे:- लागू नाही. 
६) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा उल्लेख 
आदेझात असावा:- लागू नाही. 
७ अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापुर्वी अशा 
खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- लागू नाही. 
८) खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत 
असावा:- लागू नाही. 
८. सदर शासन निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या संपन्न झालेल्या बैठकीत मंजूर Tarr प्रकल्पांच्या 
दाव्यांना मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
९. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
१२/०४/२०२३ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१६२७०४०८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRAMOD GANPATRAO PAWAR 

Pp R A M D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION MARKETING AND 
TEXTILES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ba1df963775f8ead7f110c7f6fad8e2573f437f35d4b00e09a9b9cOccdbfod42: 
postalCod 2, st=Maharashtr 

INumber=5D6B5 1FDDC1FD566C46A6440D68EF 8379537922557 2F777B661 13D5833F98B 

04, cn=PRAMOD GANPATRAO PAWAR 
Date: 2024.02.23 16:36:16 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग), यांचे खाजगी सचिव,मत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव (वस्त्रोद्योग), यांचे स्वीय सहाय्यक ,स.प.व.वि. मुंबई. 
३. आयुक्त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 
४. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 
५. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
९. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
qo, उपसचिव (वस्त्रोद्योग),स.प.व व.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कार्यासन अधिकारी (VIM) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१३. परिशिष्टामधील बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे) 
१४. निवड नस्ती, टेक्स-५ 
पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.9७६/टेक्स-५ 


दि.२३ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतचे “परिशिष्ट” 


ि Reet Bank Name 
Sr. No. UID No. Unit Name हकोत विक (Rs. in Scheme 
year Lakh) 
no. ति 
Union Bank 
2011-17 
SF Indo Count 2 2018 58.40 
/2019/10024 तपा Bet 55117 
ane 3 2019 58.40 : 
; a - | 2023") 5840-28 st 
Total 233.60 
2018 4A 32 2011-17 Union Bank 
2 ; TE of India 
-17 
= [रवठा 3 2019 44.32 
2 /2019/10025 Industries P 11-17 
7 2023 44.32 | 2011-17 
Total 177.28 
SE Indo Count Union Bank 
3 eo Industries Pvt. 2 a Bie] 2011-17 of India 
Total 37.87 
81.58 Union Bank 
(याचटकास of India 
मजुर 
रु.303.13 
लाख 
अनुदानापैकी 
या शा. नि. 
नुसार रु.81.58 
SF Indo Count लाख निधी 
/2022/10034 तपा एज. 2021 वितरीत 
करण्यात येत 
आहे. उर्वरीत 
अनुदान पुढील 
निधी प्राप्त 
झाल्यानंतर 
वितरीत 
करण्यात 
4 1 येईल.) 2011-17 
Total 81.58 
SE Indo Count Union Bank 
5 1202710010) Industries Pvt. 1 2001 198.95 2018-23 of India 
Total 198.95 
Total 729.28 
es D Décor Honie 2011-17 HDFC 
| /2020/10010 | Fabrics Pvt. re 2022 12.17 Bank 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.9७६/टेक्स-५ 


2011-17 
2023 12.17 
Total 24.34 
2018-23 HDFC 
१५.१ 21.60 Bank 
SE D Décor Home 2018-23 
हा /2021/10011 चवत्त 2020 अका 
2018-23 
2021 28.80 
Total 72.00 
2018-23 HDFC 
2019 81.84 Bank 
SF D Décor Home 2018-23 
/2021/10012 ine anton 2020 Si en 
2018-23 
a 2021 109.12 
Total 272.80 
2018-23 HDFC 
2019 45.88 Bank 
SE D Décor Home 2018-23 
/2021/10013 Fabrics Pvt. 2020 45.88 
2018-23 
a 2021 61.18 
Total 152.94 
D Décor Home HDFC 
SF/2022/10018 Fabri 2022 
10 abrics Pvt. 206.08 | 2018-23 | Bank 
Total 206.08 
D Décor Home HDFC 
SF/2022/10020 Fabri 2022 
11 abrics Pvt. 13.11 | 2018-23 | Bank 
Total 13.11 
D Décor Home HDFC 
SF/2022/10019 Fabri 2022 
12 abrics Pvt. 246.00 | 2018-23 | Bank 
Total 
246.00 
Total 
987.27 
SE Z Union Bank 
13 /2021/10085 | D Décor Export Pvt. 2021 136.58 2018-23 | of India 
Total 136.58 
SF/2021/10086 | D Décor Export Pvt 2021 Colon Bank 
14 P : 193.20 2018-23 | of India 
Total 
193.20 
Total 329.78 
Grand Total 2046.33 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.9७६/टेक्स-५ 


Bank Account Details 


Bank Name HDFC Bank 


Funds to be Cleared Documentary Services 02400930000063 


IFSC Code | HDFC0000240 Po 


Bank Name Union Bank of India 


Account Maharashtra Tufs Int Reimbursmet & Capital Account Number | 3798011010036988 
Name Subsidy 


IFSC Code | UBINO580210 fo 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


